महाराष्ट्र विनियोजन 

(लेखानुदान) अधिनियम,२०१९... 

सन २०१९- २० या वित्तीय वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी माहे एप्रिल, मे, 
जून, जुळे २०१९ या चार महिन्यांच्या 
काळलवधीकरीता ळेखानुदानाची रक्‍कम 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 
वाटप करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र. 30 /लेखानु /रोस्वरो-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १० एप्रिळ, २०१९. 


वाचावे:- वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ४४ /AA-3, 

दिनांक : १ एप्रिल २०१९. 
प्रस्तावना :- 

सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आले. सदर अर्थसंकल्प अंतरीम असल्यामुळे अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करून, 
विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार 
महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक,२०१९ 
मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रूपांतर झाले असून, ते महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण मधील भाग-४, दिनांक ८ मार्च, २०१९ अन्वये 
प्रसिध्द करण्यात आले असल्याचे उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे. 


२. या अधिनियमान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित 
ळेखानुदानातून दिनांक १ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक ३१ जुले, २०१९ पर्यन्त खर्च करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकानुसार वित्त विभागाने मंजूर 
केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०१९-२० (White Book) पुस्तकाच्या आधारे अनिवार्य बाबी 
संदर्भातचे सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या लेखानुदानाचे वितरण शासन निर्णयाद्वारे 
करण्याचे प्रस्तावित होते. तसेच, या अनुषंगाने कार्यक्रमांतर्गत तरतूदी संदर्भात संदर्भाधिन शासन 
परिपत्रकास अनुसरुन ळेखाअनुदान वितरणातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे देखिल 
प्रस्तावित होते. कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील संबंधित नियंत्रक 
अधिका-यांकडे एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १/३ प्रमाणात लेखाशिर्षनिहाय लेखानुदानाचे वाटप 
BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्‌नुषंगाने, 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र. ३०/लेखानु /रोस्वरो-२, 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्रमांक ६ व ७ मध्ये दर्शविलेल्या सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीपैकी स्तंभ क्रमांक ८ मध्ये दर्शविलेल्या माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या 
चार महिन्यांच्या खर्च भागविण्यासाठी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील 
निर्देशानुसार BEAMS प्रणालीवर वाटप केलेला लेखानुदानाचा निधी नियंत्रक अधिका-यांकडे सुपूर्त 
करण्यात याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) BEAMS प्रणालीवर वाटप केलेला निधी नियंत्रक अधिका-यांनी संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तातडीने वितरीत करण्यात यावा :- 
ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे, त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार 
नाही. तसेच, इतर लेखाशिर्षाखाली वळती करता येणार नाही. 

२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाळ मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिका-यांनी 

दरमहा शासनास १० तारखेपर्यन्त सादर करावा. 


३) वेतनेतर अनुदान वितरीत करतांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अ.क्र. ६, नियम 
४० प्रमाणे सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 

४) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करतांना अ.क्र. ४, नियम ३९ (ब) टिप-४, अ.क्र. ५, 
नियम ३९, (ब) टिप-५ अन्वये, तसेच अ.क्र. ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिका-याची मान्यता घेवून 
अनुदान अदा करावे. 

५) खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देतांना वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अ.क्र. २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिका-यांची 
मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 

६) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आव्यकता आहे, अशा 
तरतूदी वितरीत करतांना भाग-१, उपविभाग-तीन, अ.क्र. चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

७ विविध शासकीय/प्रशासकीय संस्थांना, तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने 
मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वीच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे ((॥॥28071 Certificates) 
विभागाने/ आयुक्‍त कार्यालयाने/संचालनालयाने प्राप्त करावीत. पूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग 
पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करु नये. 

८) वैयक्तिक लाभार्थीच्या योजनेची देयके आहरीत करतांना लाभधारकांची यादी 
निश्चित करुन योग्य त्या तपशिळासह देयका सोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्यांची अनुदाने 
आहरीत करण्यात येऊ नये. 

९) शिष्यवृत्ती, शिक्षणश्युल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी यांची प्रदाने, इलेक्ट्रानिक्स 
क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र. ३०/लेखानु /रोस्वरो-२, 


qo) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता/तांत्रिक मान्यता, तसेच 
grasa तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन घेतल्या-शिवाय खर्च करु नये. त्याचप्रमाणे, 
हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

११) साहित्य खरेदीची प्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची 
देयके कोषागारांतून आहरित करण्यात येऊ नये. खरेदी विषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच 
नांवाने अदा करण्यात यावा. दरकरार/निविदे मध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास 
अग्रिम अदा करण्यात येऊ नये. 

१२) संगणकीकरण संदर्भातील खर्च शासनाचे दरपत्रकानुसारच करण्यात यावा आणि 
आव्यक तेथे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची मान्यता प्राप्त करुन घेण्यात यावी. 

१३) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणा-या प्रकरणी खरेदी केलेले 
साहित्य प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी 
आहरीत करण्यात येऊ नये. 

१४ संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार कार्यक्रमांतर्गत तरतुदी संदर्भात योजनानिहाय 
प्रशासकीय व वित्तीय खर्चाच्या मंजुरीचे आदेश संबंधित कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित 
झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले जाईल. 

१५) BEAMS वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला निधी हा कोषागारातून 
आहरित करुन स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवण्यात येऊ नये. तसेच, आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवरील निधी कोषागारातून आहरित करतांना D.C. 8॥ द्वारेच आहरित 
करण्यात यावा, A.C. Bills सादर करुन कोणताही निधी आहरित करण्यात येऊ नये. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील नियम क्रमांक-१४९ आणि 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ४४ /अर्थ-३,दिनांक : १ एप्रिल २०१९ 
अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, यथास्थिती मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०४१११४५४५६२२०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Baban Sheshrao 


सोबत : परिशिष्ट अ. Baban Sheshrao Were 


DN: CN = Baban Sheshrao Mandwe, C = 
M IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
andwe Maharashtra, OU = Skill Development 
And Entrepreneurship Department 
Date: 2019.04.11 15:00:04 +05'30' 


(ब.]ो.मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.मा. मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२.मा. राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. प्रधान सचिव (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र. ३०/लेखानु /रोस्वरो-२, 


४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कौशल्य विकास सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील मागास विकास महामंडळ, मुंबई. 

७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/२, मुबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (व्यय/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कौ. वि. व उ. वि., कार्यासन व्यशि-१, व्यशि-२,व्यशि-३, व्यशि-४, व्यशि-५, अभि-१, 
प्रश्‍ा-१, प्रशा-२, रोस्वरो-२, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवड नस्ती, रोस्वरो-२ कार्यासन, कौ.वि. व उठ. वि., मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल-२०१९ ते जुलै-२०१९ या चार महिन्याकरिता वितरित करावयाच्या लेखानुदानाचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील. 


परिशिष्ट क्रमांक - अ (रुपये हजारात ) 


एकुण अर्थसंकल्पीय तरतुद एकुण चार 
महिन्यासाठी 


लेखाअनुदानाचा निधी 


| आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता २००००.०० 
अनिवार्य) संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. /उप सचिव, 
तथा नियंत्रण अधिकारी, कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई./संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
a काळा “| P| 


मागणी 35.2 


ia 2203 3309 |संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण |संचालक, व्यवसाय fr. संचालनालय, | ४६४९२७.०० १५४९६०.१७ 
प] — ial 

2 | 2203 ३३८२ ।|संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण ।संचालक, व्यवसाय शि। संचालनालय, २०.०० ६.६७ 

३ | २२०३ ३४६२ ।व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाचे ।संचालक, व्यवसाय शि। संचालनालय, ५३०००.०० १७६६४.९० 
२२०३६ ३४७१ |शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा संचालक, व्यवसाय शि. संचालनालय, ५०००.०० १६६६.५० 
4 कर्मचारीवर्गाचे प्रशिक्षण (कार्यक्रम  । महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. | 

०३ ३३९१ |शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा संचालक, व्यवसाय शि. संचालनालय, | १४८६६८६.०० ४९५५१२.४४ 


R 
R 


2 

203 ३५१३ |व्यावसायिक शिक्षण संचालक, व्यवसाय संचालनालय, | १३५०००.०० ४४९९५.५० 
संचाननालयाअंतर्गत विविध महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
योजनेसाठी पदे निर्माण करणे 

२ 


२२०३ ३३३५ ।|शासकीय औद्योगिक संस्था (अनिवार्य) संचालनालय, ९१६८.०० ean 3044.68 
2203 ३३४४ |अशासकीय तंत्र महाविद्यालय व संचालक, व्यवसाय संचालनालय, | ९६८१५२५.०० ३२२६८५२.२८ 
संस्था यांना सहाय्य (अनिवार्य) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२२०३ ३३६२ तंत्र व औद्योगिक शाळा शिष्यवृत्या ।संचालक, व्यवसाय संचालनालय, १५.०० ५.०० 
(अनिवार्य) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२२०३ ३३५३ ।व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळ संचालक, व्यवसाय संचालनालय, ३४०९५.०० ११३६३.८६ 
(अनिवार्य) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


i= बाळ ्याठा $९७०३ळ 


२२३० १०७२ सेवायोजन संचालनालय, मुबंई आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ८५०७१.०० | २८३५४.१६ 
(अनिवार्य) संचालनालय,कोकण भवन, नवी 


१२ | २२३०१०८१ |रोजगार व स्वयंरोजगार आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ४०००.०० १३३३.२० 
अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांना संचालनालय,कोकण मुंबई. 
प्रशिक्षण (कार्यक्रम) 
१३ | २२३० १५५५ |सेवायोजन कार्यालयात ग्रंथालय आयुक्‍त, कौशल्य ३४५०.०० ११४९.८९ 
Bese अभ्यासिका निर्माण करणे संचालनालय, नवी मुंबई. 
(कार्यक्रम) 


= 


2230 ६०३८ |व्यवसाय मार्गदर्शन व समूपदेडा केंद्र WISN, कौशल्य रोजगार १२५.०० ४१.६६ 
संचालनालय, नवी मुंबई. 

2230 ६१०९ ।|इ-प्रशासन (कार्यक्रम) आयुक्‍त, कौशल्य रोजगार व उद्योजकता २००००.०० ६६६६.०० 
संचालनालय,कोकण : 


कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग/रोस्वरो-२ 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल-२०१९ ते जुलै-२०१९ या चार महिन्याकरिता वितरित करावयाच्या लेखानुदानाचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील. 


परिशिष्ट क्रमांक - अ (रुपये हजारात ) 
लेखाशिर्ष ।विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या नियंत्रक अधिका- एकुण अर्थसंकल्पीय तरतुद एकुण चार 
योजनेतर/योजनांतर्गत योजनांची नांवे |यांची नांवे महिन्यासाठी 
लेखाअनुदानाचा निधी 


दत्तमत्त 


; | | 
| | 


é 
२९९९७०.०० 


& 


aie आयुक्‍त क्त उद्योजकता ९०००००.०० 


अभियान (कार्यक्रम) 


हि 


१७ | २२३०६१२७ ।महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था (आयुक्त, कौशल्य १०००००.०० ३३३३०.०० 


२२३० A099 ।मॉडेल करिअर (१०० टक्‍के केंद्र ५४६.२८ 


पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) 


२२३० ५३०७ प्रधानमंत्री कौदल्य विकास योजना |आयुक्‍्त, कौशल्य रोजगार व उद्योजकता ८५७७००.०० 
(१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना) संचालनालय, 


(कार्यक्रम) 
२२३० १०९२ |सेवायोजन कार्यालयाचे आयुक्‍त, कौशल्य 


संगणकीकरण (कार्यक्रम) संचालनालय, 


१९ २८५८७१.४१ 


| — 


2230 ११०७ ।|रोजगार उपलब्धता माहिती व युवक |आयुक्‍्त, कौशल्य रोजगार १६६४०९.०० 
रोजगार सेवा (अनिवार्य) संचालनालय,कोकण 


५६५४६४.१२ 


२२३० ११६१ [Saar कार्यालये (अनिवार्य) आयुक्‍त, कौशल्य रोजगार व उद्योजकता २९९४३२.०० 
संचालनालय,कोकण 


९९८००.६९ 


२२३० ११८१ |अपंग व्यक्तींसाठी विशोष सेवायोजन = aga, कौशल्य विकास, रोजगार १२९१६.०० 
कार्यालय,मुबंई (अनिवार्य) संचालनालय,कोकण भवन, नवी 


२२३० ५०५८ ।|शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संचालक, व्यवसाय शि संचालनालय, १७९४८.०० 
कार्यशाळा (अनिवार्य) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


२५ | 2230 A039 ।कारागिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक ।संचालक, व्यवसाय संचालनालय, | ६७५९०९७.०० 
प्रशिक्षण (अनिवार्य) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२६ | २२३० ५०६७ |कारागिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक |।संचालक, व्यवसाय fir संचालनालय, 
प्रशिक्षण (अनिवार्य) भारीत महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२७ | २२३०॥१५६ ।कारागिरासाठी तांत्रिक व व्यावसायिक |संचालक, व्यवसाय संचालनालय, १५१००.०० 
प्रशिक्षण (कार्यक्रम) राज्य,मुंबई. 

२८ | २२३०॥१६५ ।|कारागिरासाठी संचालनालय, ४५३००.०० 
प्रशिक्षणाचा विस्तार (केंद्र हिस्सा ) मुंबई. 
(कार्यक्रम) 


२२३० ५१७४ ।व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक, व्यवसाय संचालनालय, | २४००००.०० 


२४ ५९८२.०७ 


२२५२८०७.०३ 


त 


५०३२.८३ 


१५०९८.४९ 


७२९९२.०० 


संचालनालय बळकटीकरण करणे व ।महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


मॅनेजमेंट इन्फॉरमेफडान सिस्टीम 


३० | २२३०॥१९२ ।कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (कार्यक्रम)  ।संचालक, व्यवसाय संचालनालय, २००००.०० ६६६६.०० 
महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


३१ | २२३० ५२०९ ।प्रवेश क्षमता वाढविण्यासाठी संचालक, व्यवसाय संचालनालय, | १४०२३१५.०० ४६७३९१.५९ 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा विस्तार |महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


३२ | 2230 AQ9¢ |तेराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत संचालक, व्यवसाय संचालनालय, २५००.०० 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


८३३.२५ 


बळकटीकरण करणे (१०० टक्के केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (8) (कार्यक्रम) 


१४६६.५२ 


३३ | 2230 ५२३६ ।प्रशिक्षण -नि-सेवानिश्चिती केद्र संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, ४४००.०० 
स्थापण करणे (कार्यक्रम) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल-२०१९ ते जुलै-२०१९ या चार महिन्याकरिता वितरित करावयाच्या लेखानुदानाचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील. 


परिशिष्ट क्रमांक - अ (रुपये हजारात ) 


एकुण अर्थसंकल्पीय तरतुद एकुण चार 
महिन्यासाठी 


लेखाअनुदानाचा निधी 


आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. 


2230 ५२४५ |अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हयातील |संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, २५००.०० 
न्न लोकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम ।महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. | 
(कार्यक्रम) 
२२३० ७२५४ |अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हयातील ।संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, २७०६०.०० 
लोकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम ।महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) 


२२३०३१६ ।उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना |संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, १८००.०० 
पुरस्कार (कार्यक्रम) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


2230 ५०४९ | Brats उमेदवारांबाबत संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, | 2302.00 
अधिनियम,१९६१ अन्वये शिकाऊ महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
उमेदवारांचे प्रशिक्षण (अनिवार्य ) 


आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता र शि २५९.९७ 
भविष्य निर्वाह निधी (अनिवार्य) संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. /उप सचिव, 

तथा नियंत्रण अधिकारी, कौशल्य विकास व 

उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई./संचालक, 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 

राज्य,मुंबई. 


२२३५ 8५०३ |अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
इ.मधील कर्मचा-यांना ठेव संलग्न संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. /उप सचिव, 
विमा योजनेबद्दल प्रदाने (अनिवार्य) तथा नियंत्रण अधिकारी, कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई./संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई. 


Total 4020.00 348.86 
pO tat te | v0 


2249 ०५१६ ।रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग उप सचिव, तथा नियंत्रण अधिकारी, कौडल्य विकास | ७४०२१.०० Led २४६७१.२० 
व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४२ | 2249 १०१७६ |कौडशल्य विकास विद्यापिठ (कार्यक्रम) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता २०००.०० ६६६.६० 
संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. 


७६१० १६७३ |घरबांधणी अग्निमे (अनिवार्य) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता २४७६००.०० ८२५२५.०८ 
संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. /उप सचिव, 
तथा नियंत्रण अधिकारी, कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई./संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई. 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग/रोस्वरो-२ 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल-२०१९ ते जुलै-२०१९ या चार महिन्याकरिता वितरित करावयाच्या लेखानुदानाचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील. 


परिशिष्ट क्रमांक - अ (रुपये हजारात ) 
लेखाशिर्ष ।विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या नियंत्रक अधिका- एकुण अर्थसंकल्पीय तरतुद एकुण चार 
योजनेतर/योजनांतर्गत योजनांची नांवे |यांची नांवे महिन्यासाठी 
दत्तमत्त भारित 


लेखाअनुदानाचा निधी 


2 | ७६१०१६८२ ।मोटार वाहन खरेदी (अनिवार्य) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ३२०००.०० १०६६५.६० 
संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. /उप सचिव, 
तथा नियंत्रण अधिकारी, कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई./संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 


३ | ७६१०१७१८ ।संगणक खरेदी करण्यासाठी SAA = | आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ३९५०.०० १३१५.३३ 
(अनिवार्य) संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. /उप सचिव, 
तथा नियंत्रण अधिकारी, कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई./संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 


1 र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍गिथ्कि ग र््स्क्क्काव्क 


अण्णासाहेब पाटील आर्थिक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मागास विकास महामंडळ संचालनालय,कोकण भवन, नवी मुंबई. 


